मुख्यमंत्री अन्नपुर्णा योजनेंतर्गत राज्यातील पात्र 
लाभार्थ्यांना वार्षिक ३ गॅस सिलेंडरचे पुनर्भरण 
(Refill) मोफत उपलब्ध करून देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक:-घरग्गॅस-२०२४/प्र.क्र.५८/नापु-२७ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ 
दिनांक:- ०४ ऑक्टोबर, २०२४. 


वाचा:- १. शासन निर्णय समक्रमांक दि.३०.०७.२०२४. 
२. शासन निर्णय शुध्दीपत्रक समक्रमांक दि.०४.०९.२०२४ 
३. मा.मुख्य सचिव कार्यालयाचे पत्र दि.२४.०९.२०२४ 
(मा.मंत्रीमंडळाच्या दि.२३.०९.२०२४ रोजीच्या बैठकीतील निर्देडा) 


प्रस्तावना:- 

राज्यातील प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेच्या लाभार्थ्यांना तसेच मुख्यमंत्री-माझी लाडकी 
बहीण योजनेच्या पात्र लाभार्थ्यांच्या कुटुंबाला वार्षिक ३ गॅस सिलेंडरचे पुनर्भरण (Refill) मोफत 
उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय वाचा क्रमांक १ येथील शासन निर्णयान्वये घेण्यात आला आहे. 
सदर योजना “मुख्यमंत्री अन्नपुर्णा योजना” या नावाने राबविण्यात येत आहे. दि.३०.०७.२०२४ 
रोजीच्या शासन निर्णयान्वये मुख्यमंत्री अन्नपुर्णा योजनेची कार्यपध्दती विहित केळी आहे. तसेच 
वाचा क्र.२ शासन निर्णय शुध्दीपत्रक दि.०४.०९.२०२४ अन्वये काही तरतुदी सुधारित करण्यात 
आल्या आहेत. तथापि, मा.मंत्रीमंडळाच्या दि.२३.०९.२०२४ रोजीच्या बैठकीत पुढील प्रमाणे 
निर्देश देण्यात आलेले आहेत. “सद्यस्थितीत काही प्रकरणी घरगुती गॅस सिलेंडर जोडणी ही 
कुटुंबातील पुरुषांच्या नावावर असल्यामुळे अन्नपूर्णा योजनेतील महिलांना थेट अनुदान 
मिळण्यास अडचण निर्माण होत आहे, यास्तव घरगुती गॅस सिलेंडर जोडणी ही घरातील 
महिलांच्या नावावर करण्याबाबत आवश्‍यक कार्यवाही करावी, जेणेकरुन अन्नपूर्णा योजनेंतर्गत 
उपलब्ध होणारे अनुदान थेट महिलांना प्राप्त होईल.” सबब, त्यानुषंगाने मुळ शासन निर्णयात 
काही सुधारणा करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन शुध्दीपत्रक:- 
मुख्यमंत्री अन्नपुर्णा योजनेसंदर्भातील समक्रमांक दि.३०.०७.२०२४ रोजीच्या शासन निर्णयातील 
मुद्दा क्र. २ (ब) (xiii) खालीलप्रमाणे आहे.:- 

“दि.०१. जुले, २०२४ रोजी पात्र होणाऱ्या लाभार्थ्यानाच सदर योजनेचा लाभ देण्यात 
येईल.” त्याऐवजी खालील प्रमाणे वाचण्यात यावा:- 

“मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजनेंतर्गत महिला व बाल विकास विभागाकडून पात्र 
ठरविण्यात आलेल्या लाभार्थ्यापैकी, दि.०१ जुले, २०२४ पर्यंत शिधापत्रिकानुसार कुटुंबातील 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः घगॅस-२०२४/प्र.क्र.५८/नापु-२७ 


इतर सदस्याच्या नावे गॅसजोडणी असलेल्या महिला लाभार्थ्यांनी स्वत:च्या नावे गॅसजोडणी 


हस्तांतर केल्यावर त्या महिला मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजनेस पात्र ठरतील.” 


मूळ शासन निर्णय दि.३०.०७.२०२४ मधील अन्य अटी व शर्ती व शासन शुध्दीपत्रक 
दि.०४.०९.२०२४ मधील सुधारित तरतुदी कायम राहतील. 

सदरील झासन निर्णय मा.मंत्रीमंडळाच्या दि.२३.०९.२०२४ रोजीच्या बैठकीमधील 
निर्देशानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 

सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या ७/५१/.॥१॥१/१५॥॥9.9०५॥) या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आळे असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक 
२०२४१००४१७११२३१४०६ असा आहे. सदर शुध्दीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 


काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने, 
TATOBA MARUTI » a ae 


2.5.4.20=f6809ddecc0e0507860e37e9935ab3a7013510f4fe04fad2751258 
Ba0bc8e15f, postalCod 


hi 
serialNumber=9915405908628d01955f3675acc122f5 1e0c39f63f7cc88eec 
49cd05616991fd, cn=TATOBA MARUTI KOLEKAR 
Date: 2024.10.04 16:58:27 +05'30' 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत:- 
१. मा.विरोधी पक्षनेते (विधानसभा / विधान परिषद), महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 


. सर्व सन्मानीय विधानसभा / विधान परिषद सदस्य, 


मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 


४. मा.उपमुख्यमंत्री (गृह) यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 


. मा.उपमुख्यमंत्री नियोजन व वित्त) यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
. मा.मुख्य सचिव यांचे उप सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

. मा.मंत्री, अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण यांचे खाजगी सचिव, 

. सर्व विभागीय आयुक्त, 

९. 


सर्व जिल्हाधिकारी (मुंबई हहर व उपनगर वगळून), 


१०.नियंत्रक शिधावाटप व संचालक, नागरी पुरवठा मुंबई, 
११.नियंत्रक, वैधमापनशास्त्र, मुंबई, 
१२.वित्तीय सल्लागार व उपसचिव, अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, मुंबई, 
१३.महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र -१/२, मुंबई/नागपूर, 
१४.महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र -१/२, मुंबई/नागपूर 
१५.राज्यस्तरीय समन्वयक, तेल उद्योग, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
१६.सर्व उप आयुक्त (पुरवठा) , 
१७.सर्व जिल्हा पुरवठा अधिकारी, 
१८. सर्व अन्न धान्य वितरण अधिकारी, 
१९. निवडनस्ती (कार्यासन नापु-२७. 


